समाजातील महिला व बालक या दुर्बल घटकांच्या विकासाचे 
प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु 
असलेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करुन त्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या 
शासकीय/अशासकीय सदस्यांची “मार्गदर्शक समिती” 
(Consultative Committee) ची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १८७/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ३१ डिसेंबर, २०२०. 
शासन निर्णय :- 


मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली समाजातील महिला व बालक या दुर्बल घटकांच्या 
विकासाचे प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु असलेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करुन 
त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या खालील शासकीय/अझ्ञासकीय, विशेष निमंत्रित 
सदस्यांची “मार्गदर्शक समिती” (Consultative Committee) गठीत करण्यात येत आहे. 


ie श्रीम.यशोमती ठाकूर, मा.मंत्री, महिला व बाल विकास । अध्यक्ष 
विभाग. 
श्री. संजय मकवान सदस्य 
श्रीम. फ्लाविया अगनेस सदस्य 
श्रीम. ars डिमेलो सदस्य 
५ _ श्री. तारिक मोहम्मद सदस्य 
६ | STA. श्रद्धा बेलसरे सदस्य 
श्री. विजय राघवन सदस्य 
श्रीम. राजलक्ष्मी नायर सदस्य 
श्री. रवी आंबेकर सदस्य 
| १० | ० | श्रीम.अल्पा वोरा सदस्य 
। ११ | श्री. अनिरुद्ध पाटील सदस्य 
१२ | श्रीम.ज्योती नाले सदस्य 
१३ | श्रीम.परिषा सरनाईक विशेष निमंत्रित सदस्य 
१४ | श्रीम. चंद्रा अय्यगार विशेष निमंत्रित सदस्य 
१५ श्री.र.सि.जरांडे, अवर सचिव, (म.व बा.वि.वि.) समन्वयक 


२. उपरोक्त “मार्गदर्शक समिती” पुढील मुद्यांवर विचार व शिफारस करेल:- 

आओ महिलाव बाल विकास विभागामार्फत समाजातील महिला व बालक या दुर्बल घटकांच्या विकासाचे प्रश्न, 
धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रमाबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या योजनांचा अभ्यास करणे त्यामध्ये 
आव्यक ते बदल सुचविणे तसेच सदर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत उपाययोजनांची शिफारस 
करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १८७/कार्या-२, 


आ) 


सदर समिती ही “मार्गदर्डाक समिती” (Consultative Committee) असल्यामुळे समितीमधील सदस्यांना 


कोणत्याही प्रकारचे मानधन उपलब्ध होणार नाही व त्यांचे कार्यक्षेत्र हे शिफारस करण्यापुरते मर्यादित राहिल. 


ड्‌ 
३. 


सदर मार्गदर्शक समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा आयोजित करण्यात यावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२३११५२३२१९१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Sh ivaji Pan duran C] Beek erent cro teWanen Adc 


Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1 c2a78fe8ffea3cod 


Karwar क ra pee la 
(शि.पां.कारवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 


८. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 
९. म.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 


. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना, नवी मुंबई. 

. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा पूर्व, मुंबई. 

. सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. अवर सचिव/कक्षअधिकारी, सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


